०१ महाराष्ट्र नाविक दल, राष्ट्रीय छात्र 
सेना,मुंबई या कार्यालयाच्या इमारतीतील 
विद्युत संच मांडणीच्या नुतनीकरणासाठी 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक राछासे-२६२२/प्र.क्र.१११/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : १. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र- २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, 

दि.१७.०४.२०१५ 

२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक राछासे- 
२६२२/प्र.क्र.११२/क्रीयुसे-३ दि.२६.०६.२०२३ 

३. आयुक्त , क्रीडा व युवक सेवा यांचे पत्र क्र. राछासे/इमारत दुरुस्ती/२०२३- 
२४/का.५/३९७७ दि.०६.११.२०२३ 

४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग- क्रमांक राछासे- 
२६२२/प्र.क्र.१११/क्रीयुसे-३, दि.३०.०१.२०२४ 


प्रस्तावना : 

शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी सन 
१९४८-४९ मध्ये राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून 
राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा-१९४८" 
अधिनियम करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय छात्र सेना योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येतो. तसेच राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयाकरिता शासनाकडून स्वतःची 
अथवा भाडेतत्वावर जागा उपलब्ध करुन देण्यात येते. राष्ट्रीय छात्र सेना, ०१ महाराष्ट्र नाविक 
दल, मुंबई यांचे कार्यालय नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई येथील दुसर्‍या मजल्यावर कार्यान्वित 
असून कार्यालयाच्या इमारत दुरुस्ती व नुतनीकरणासाठी रु. ४१,२५,३७१/- इतका निधी संदर्भ 
क्र. २ अन्वये उपलब्ध करण्यात आला आहे. सदर कार्यालयातील विद्युतसंच मांडणीच्या 
कामासाठी रु. ७,४५,०६८/-( सात लाख पंचेचाळीस हजार अडुसष्ट फक्त) इतक्या निधीच्या 
अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी 
रु. ७,४५,०६८/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

०१ महाराष्ट्र नाविक दल, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई कार्यालयातील विद्युतसंच मांडणीच्या 
कामासाठी रु. ७,४५,०६८/- इतक्या निधीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कार्यालयातील विद्युतसंच मांडणीच्या कामासाठी 
रु. ७,४५,०६८/-/-(सात लाख पंचेचाळीस हजार अडुसष्ट फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.१११/क्रीयुसे-३ 


शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च '४२०२, शिक्षण, क्रीडा कला व संस्कृती यावरील खर्च ०१ सर्वसाधारण शिक्षण- 
२०२ माध्यमिक शिक्षण (oy) शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण विभागाच्या कार्यालय इमारतीचे 
बांधकाम (कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे (४२०२ ६२२८)" या लेखाजीर्षाखाळील सन २०२३-२४ च्या 
मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर 
करण्यात आला आहे, त्याचसाठी खर्च करण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम-२०२३, वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. यासाठी समादेशक अधिकारी, ०१ महाराष्ट्र नाविक दल, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियत्रंण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार त्यांच्या 
अनौपचारीक संदर्भ अनुक्रमे ६०/१४७१, दि.०२.०२.२०२४ व क्र.२२४/व्यय-५, दि.१२.०२.२०२४ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्रमांक २०२४०२२३१२४५२०७३२१ 
असा आहे. हा sales डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAILA BABAN YADAV 
H A | LA A A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a022aa350b02721b783553b5f04e9a637bb746c09f7ca3701 
d55e5feb1b5b141, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=01B315F80D517C9B1A6601 1D10F7F68624DB9044C9 
8A741CFDOA1AEF85A9F714, cn=SHAILA BABAN YADAV 


Date: 2024.02.23 12:54:50 +05'30° 


(शैला ब.यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


-O 


अपर मुख्य सचिव, (क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ) - महाराष्ट्र, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई (संचाळनाळयामार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

समादेशक अधिकारी, राष्ट्रीय छात्र सेना, ०१ महाराष्ट्र नाविक दल, मुंबई 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे/ मुंबई 

अवर सचिव (१४७१) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

qo) अवर सचिव (व्यय-५ /अर्थसंकल्प-८) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) अवर सचिव (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


Av AD 


CS aD, य सोड, ची याण तजी 


<2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


